अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
निरीक्षण अधिकारी(पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९. 
२) शासन निर्णय,सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 
३) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
४) शासन अधिसूचना,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.,क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 


-: शासन Seat: 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय पुरवठा यंत्रणेत खालील 
तक्त्यात नमूद पुरवठा निरीक्षक, गट-क (वेतनश्रेणी 5-१०: २९२००-९२३००) या निम्न संवर्गात कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांना निवडसूची सन २०२२-२३ व निवडसूची सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये 5-१४: ३८६००-१२२८०० या 
वेतनश्रेणीतील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गात पदोन्नतीच्या कोट्यातील Rea 
असलेल्या पदावर या आदेशाद्वारे खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 
निवडसूची २०२२-२३ 


अ.क्र. | श्री/श्रीम अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप केलेला महसूल विभाग 
(5) २ ३ 1४ | 
दि श्रीम, । शालीनी उसनराव बारस्कर नागपूर 
२ श्री. ।सागर सुरेश बावरे नागपूर 
३ श्री. । विलास धनराज निरगुडे नागपूर 
४ श्रीम, । दिपाली दत्ताजी बनसोड नागपूर 
५ श्री. । विक्को देवराव देवघरे नागपूर 
६ श्रीम, । माधुरी सुधाकर इंगोले नागपूर 
9 श्रीम, । अनिता रमेश वानखेडे नागपूर 
८ श्री. । प्रशांत गणपत वासनिक नागपूर 
8 श्री. । युवराज निळकंठ बोरकर नागपूर 
हि ० श्री. । सचिन भिमराव वानखेडे नागपूर 
Loe] q श्री. । विजय तनकलाल मालाधरे नागपूर 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


१२ श्रीम, । राखी सुधाकर देडाभ्रतार नागपूर 
१३ श्रीम. । अर्चना चरणदास झाहारे नागपूर 
१४ श्रीम, । विभावरी वसंतराव gat नागपूर 
१५ श्री. । कुणाल रुपेन गजभिये नागपूर 
१६ श्री. । प्रविण दामोदर आंबुलकर नागपूर 
१७ श्रीम. | वैशाली सुभाषचंद्र आंबेकर नागपूर 
१८ श्रीम, । भारती शरद गभणे नागपूर 
१९ श्रीम, । आशा प्रेम निशाद नागपूर 
२० श्री. । व्यंकटराव गोपीचंद वैरागडे नागपूर 
२१ श्री. । शैलेंद्र सुखदेव झोडापे नागपूर 
२२ श्री. । भुषण अशोकराव राऊत नागपूर 
२३ श्रीम, । शितल विनायक आंबटकर अमरावती 
२४ श्री. | सागर उत्तमराव बगाडे अमरावती 
२५ श्रीम, । अंजली प्रफुल कावरे अमरावती 
२६ श्री. । विश्वजित सुरेश लिंगायत अमरावती 
२७ श्रीम, ।आरती रमेश दांडगे अमरावती 
२८ श्रीम, । शिल्पा मोहन गाजले अमरावती 
२९ श्री. । विनीतबाळाभाऊ ताले अमरावती 
३० श्रीम, | मेनका श्रीराम राठोड (चव्हाण) नागपूर 
३१ श्री. । सदाशिव मारुती व्हनमाने पुणे 
३२ श्री. । वैभव गुलाबराव खैरकर नागपूर 
३३ श्री. । सुदर्शन बाबासाहेब केदार नाशिक 
३४ श्री. | quar डिगांबर तांगडे अमरावती 
३५ श्रीम. | धनवर्षा श्रीकृष्ण हरणे अमरावती 
३६ श्री. | गौरवसिग जीवनसिंग राजपूत अमरावती 
३७ श्री. । दिनेश गोकुळ ठाकरे नाशिक 
३८ श्री. । शुभम गणेडाराव कावळे अमरावती 
३९ श्री. ।शुभमराजेश फाले अमरावती 
४० श्री. । वैभव शरदराव महाजन अमरावती 
४१ श्री. । राहुल संजय खेडकर छत्रपती संभाजीनगर 
४२ श्री. । राहुल साहेबराव केदारे अमरावती 
४३ श्री. । निखिलचंद्रकांत नलावडे अमरावती 
४४ श्रीम. । सुमित्रा अण्णाराव ईलमले छत्रपती संभाजीनगर 
४५ श्रीम, | रुहीना निसार अली अमरावती 
४६ श्रीम, । शितल देविदास मोरखडे अमरावती 
४७ श्री. । पवन मुरलीधर सूर्यवंशी नाशिक 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


४८ श्रीम. । प्राची प्रतापराव ठाकूर छत्रपती संभाजीनगर 
४९ श्रीम, । अंजली शांकरराव घरडे अमरावती 

५० श्रीम, । अपर्णा विनोद दाभाडे अमरावती 

५१ श्री. । akg दादामिया चंदु छत्रपती संभाजीनगर 
42 श्री. । बळीराम लिंबाजी मुंडे छत्रपती संभाजीनगर 
43 श्री. मोहन महादेव कोल्हे (दिव्यांग) अमरावती 

५४ श्रीम. । हेमराज्ञी जनादन वरठी नागपूर 

५५ श्री. राजेश रमेश शिरभाते (दिव्यांग) नागपूर 

५६ श्री. | नासीरखान रुस्तमखान पठाण पुणे 

५७ श्री. । मंगेश रामकृष्ण ढवळे नागपूर 

५८ श्री । नहुषकुमार बळीरामजी बोरोडे अमरावती 

५९ श्री. ।सतीष मदनराव डोंगरे नागपूर 

६० श्री. | SMT विनोद कुलकर्णी पुणे 

६१ श्री. | सपन महेन्द्र TSAI पुणे 

६२ श्री. । संदेश नत्थुजी हलमारे नागपूर 

६३ श्री. । प्रितम जालिदर पवार पुणे 

६४ श्री. । विवेक शिवाजी जमधडे नाशिक 

६५ श्री. | बळीराम नारायण वांजोळ अमरावती 

६६ श्री. । दीपक शिवाजी नागरगोजे छत्रपती संभाजीनगर 
६७ श्री. |। गौरव किशोर भांडेकर नागपूर 

Gc श्री. । अर्पण नत्थुजी राऊत छत्रपती संभाजीनगर 
६९ श्री ।मदन बन्सी यादव छत्रपती संभाजीनगर 
७० श्रीम. । प्रियंका लक्ष्मणराव खाडे नागपूर 

७१ श्री. । अविनाश तात्यासो मोरे पुणे 

७२ श्री. । विशाल निरंजन गवई नागपूर 

७३ श्री. । मंगेश बाबाराव गाढवे अमरावती 

७४ श्रीम, । कांचन धनराज कामडे अमरावती 

७५ श्रीम, । मोनिका केडाव गजभिये नागपूर 

७६ श्री. विकास पुंडलिक देसाई (दिव्यांग) पुणे 

७७ श्री. । निशिकांत कृष्णकांत बदमोरे नागपूर 

७८ श्रीम, ।आचल गजानन बांगरे नागपूर 

७९ श्री. । विकाससिग मधूकर राजपूत छत्रपती संभाजीनगर 
८० श्रीम, । वेशाली बाळासो माळी पुणे 

८१ श्रीम. । तितिक्षा धनऱ्याम बारापात्रे पुणे 

८२ श्रीम. । प्रियंका मधुकर सोनकुसळे अमरावती 

८३ श्री. । अमोल सिध्देश्वर पाटील छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


८४ श्री. । चंद्रकांत हिम्मतराव पाटील अमरावती 

८५ श्री. । महेश शांताराम ठाकुर नाशिक 

cg श्रीम, | रोडशनी बळीराम फुलझेले अमरावती 

८७ श्रीम. । उत्कर्षा दत्तात्राय पाटील छत्रपती संभाजीनगर 
८८ श्रीम, । अफसाना जलिलमिया मुल्ला छत्रपती संभाजीनगर 
८९ श्रीम, | अश्विनी नागोराव धनवे कोकण-२ 

९० श्री. । तुषार तुकाराम तनपूरे (दिव्यांग) पुणे 

९१ श्रीम, | असमाबेगम समदानी गुलाम छत्रपती संभाजीनगर 
९२ श्रीम, | पुनम दादाराव खांडेकर अमरावती 

९३ श्रीम, । मनिषा तानाजी कोळगे छत्रपती संभाजीनगर 
९४ श्री. । राजेद्र भिवराज शिदे नाशिक 

९५ श्री. । ललित सुभाष पाटील नाशिक 

९६ श्री. । सत्यवान सदाशिव बान्ते अमरावती 

९७ श्रीम. | स्मिता विजय नायगांवकर अमरावती 

९८ श्री. । प्रशांत पुडलिक stare नागपूर 

९९ श्री. । प्रविण अशोक काकडे छत्रपती संभाजीनगर 
|. वळ. | ०० श्री. । धिरज प्रल्हाद पुरी नागपूर 
(११८१ 04 श्री. । तुकाराम गोविदराव आरसुळे छत्रपती संभाजीनगर 
१०२ श्रीम, । शितल दिवाकरराव अनासाने पुणे 

१०३ श्री. । सुधीरकुमार पदमाकर गायकवाड अमरावती 
१०४ श्रीम, । वैशाली विजय गंदिगुडे छत्रपती संभाजीनगर 
१०५ श्री. | समिरबेग महम्मदबेग मिर्झा पुणे 

१०६ श्री. । मुकुंदा विठ्ठल माहूर अमरावती 
१०७ श्री. ज्ञानेश रामकृष्ण कोरे नाशिक 

१०८ श्री. । मिथुन दत्तात्राय ठाकरे अमरावती 
१०९ श्री. । जिवन उद्दल राठोड अमरावती 

| ११० | १० श्रीम, | भावना अजाबराव जवंजाळ छत्रपती संभाजीनगर 
१११ | ११ श्रीम. । स्मिता नरेंद्र आगाठी पुणे 

११२ श्री. ।अमितउत्तमराव कांबळे नागपूर 

993 श्री. । पोचीराम रामा कापडे अमरावती 
११४ श्री. । अमोल जयकुमार पाटणकर नाशिक 

११५ श्री. । पंकज देविदास तवले कोकण-१ 

११६ श्री. | नम्रता भास्करराव पारतकर अमरावती 
११७ श्री. । संतोष तेजराम उईके अमरावती 
११८ श्री. । नितीन दत्तू कांबळे पुणे 

११९ श्री. । राजाभाठ हरीश्चंद्र ढगे छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


१२० श्रीम, | शारदा रामकृष्ण गावंडे नाशिक 

१२१ श्री महेश शालिकराव थेरे छत्रपती संभाजीनगर 
१२२ श्री.  ।मनोज रमेशराव लटारे अमरावती 
१२३ श्री. श्रीकांत अरविद आडेपवार छत्रपती संभाजीनगर 
१२४ श्री. । काकासाहेब पुंडलीक सावळे छत्रपती संभाजीनगर 
१२५ श्रीम, । रंजना मारोती बहादे नाशिक 

१२६ श्री नितीन रामदास नंदावार नाशिक 

१२७ श्री. ।धनंजय पुरुषोत्तम नवले नाशिक 

१२८ श्री. । अनिल हरिचंद्र उपरे नाशिक 

१२९ श्री. । प्रितमकुमार लक्ष्मीकांत दोडल छत्रपती संभाजीनगर 
१३० श्रीम, । किरण देवराव मेश्राम नाशिक 

१३१ श्री. । नागार्जुन अशोक खेरे छत्रपती संभाजीनगर 
१३२ श्री. । विवेक भाऊराव शिरेकर नाशिक 

१३३ श्रीम, । सुजाता खुझाल मेश्राम छत्रपती संभाजीनगर 

(सुजाता गुनेंद्र रामटेके) 

१३४ श्री. । विनोद कृष्णाराव पावडे छत्रपती संभाजीनगर 
१३५ श्री. । प्रविण बाळकृष्ण वाढई नाशिक 

१३६ श्रीम, । प्रणाली तुकडोजी pean नाशिक 

१३७ श्रीम, । अनु दिपक जगताप पुणे 

१३८ श्री अमोल पुरबाजी कांबळे नाशिक 

१३९ श्रीम, | शुभांगी रमेडापंत जवादे छत्रपती संभाजीनगर 
१४० श्रीम, । माधुरी बबनराव संतोषवार पुणे 

१४१ श्री. | नारायण जयाजी सुर्वे नाशिक 

१४२ श्री. । निलेश रमेशराव राऊत छत्रपती संभाजीनगर 
१४३ श्रीम. । arg विजय चौधरी पुणे 

१४४ श्रीम, । सुषमा रामदास मोहोड छत्रपती संभाजीनगर 
१४५ श्री. | steal बबनराव शिरभाते नाशिक 

१४६ श्री. । शिवदास बगाजी गावडे छत्रपती संभाजीनगर 
१४७ श्री. । निलेश अमरसीग राठोड छत्रपती संभाजीनगर 
१४८ श्री  । अमोल देविदास फोफसे नाशिक 

१४९ श्री. । मुकेश्वर लिलाधर निमजे पुणे 

१५० श्रीम. | ज्योत्सना अशोक हनवते नाशिक 

१५१ श्री. । विशाल शांकर कांगणे नाशिक 

१५२ श्रीम, । रुपाली सुखदेवराव सुने कोकण-२ 

१५३ श्री. संतोष देवराव सोनकुसरे (दिव्यांग) नागपूर 

१५४ श्री.  । विराज गजानन वासेकर पुणे 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


१५५ श्रीम, । शितल रमेश चहांदे पुणे 

१५६ श्री. दिनेडठा दिगांबर खंदारे छत्रपती संभाजीनगर 
१५७ श्रीम, | सुषमा HERI उरकुडे नाशिक 

१५८ श्री. । प्रमोद श्रावण मेश्राम पुणे 

१५९ श्री. निलेड गणपतराव रोहणकर छत्रपती संभाजीनगर 
१६० श्रीम. । प्रतिक्षा मनोहर लांडगे छत्रपती संभाजीनगर 
१६१ श्री. । सचिन बाबुराव नन्नावरे छत्रपती संभाजीनगर 
१६२ श्री. । अभिमन्यू विलासराव चऱ्हाटे नाशिक 

१६३ श्रीम. | पोर्णिमा गजानन नैताम छत्रपती संभाजीनगर 
१६४ श्रीम, | मोनिका सुनिल राऊत नागपूर 

१६५ श्री. सतिठा दिगांबर नाईक छत्रपती संभाजीनगर 
१६६ श्री. । किरणकुमार AAS खांडेभराड छत्रपती संभाजीनगर 
१६७ श्री. रविद्र पंजाबराव राठोड छत्रपती संभाजीनगर 
१६८ श्री. प्रविण योगिराज वानखेडे (दिव्यांग) नागपूर 

१६९ श्रीम, । पुनम एकनाथ बोचे पुणे 

१७० श्रीम, | रुकसाना जमाल शोख नाशिक 

१७१ श्री. । अनिल विलासराव घुगे छत्रपती संभाजीनगर 
१७२ श्रीम, । दिपाली वासुदेवराव वाघमारे कोकण-१ 
१७३ श्री. । शिवकुमार रामभाऊ निरगुडे नाशिक 

१७४ श्रीम. | रोडाना गणपती रेवतकर नाशिक 

१७५ श्रीम. | हेमा लक्ष्मणराव खाडे छत्रपती संभाजीनगर 
१७६ श्रीम, | कोमल गणेडाराव रोडे नाशिक 

१७७ श्रीम, | शितल रविंद्र खडसे छत्रपती संभाजीनगर 
१७८ श्रीम, | सोनाली अभय pas नागपूर 

१७९ श्रीम. | शिल्पा नागोराव माळवे छत्रपती संभाजीनगर 
१८० श्रीम, । करुणा भिमराव बडगे नाशिक 

१८१ श्री. । विनय भास्कर लिखार पुणे 

१८२ श्रीम, | अश्विनी माधवराव पडोळे (निस्ताने) छत्रपती संभाजीनगर 
१८३ श्री. UPR यादवराव बोकडे नाशिक 


पृष्ठ १० पैकी & 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


निवडसूची २०२३-२४ 


अ.क्र. | श्री/श्रीम अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप केलेला महसूल विभाग 
| af २ ३ a: _ *॥ 
| a | श्री. | पांडुरंग गणपत हांडे छत्रपती संभाजीनगर 
२ श्रीम, । द्वारका शिवाजी आगळे नाशिक 
३ श्रीम, । हर्षाली दादाराव खडे छत्रपती संभाजीनगर 
४ श्रीम, । निलीमा सुधाकर उरकुडे अमरावती 
षु श्रीम, । स्नेहल गुरूदास बेदेवार (बावणकुळे) नाशिक 
६ श्री । बालाजी तोलबा घावस पुणे 
9 श्रीम. । रेवना राजू कांबळे नाशिक 
८ श्रीम, । विद्या शोषराव राठोड छत्रपती संभाजीनगर 
९ श्रीम, । प्रियंका निलकंठ धोटे छत्रपती संभाजीनगर 
i ee ० श्रीम, । मनिषा नामदेव आस्कर छत्रपती संभाजीनगर 
।_११ | श्री. | सोमनाथ सखाराम बोंदरे नाशिक 
१२ श्रीम, । सुमन संभाजी preted छत्रपती संभाजीनगर 
१३ श्रीम. । विद्या लक्ष्मणराव बोरकर कोकण-२ 
१४ श्री. । उमाकांत जगन्नाथ पारधी पुणे 
१५ श्री. । सचिन अरविंद बिराजदार छत्रपती संभाजीनगर 
१६ श्री. । महेन्द्र सुलचंद कांबळे कोकण-१ 
१७ श्रीम, । निलीमा देविदास काळमेघ नाशिक 
१८ श्री. । हर्षल दिनकरराव देशमुख कोकण-२ 
१९ श्री. । नारायण शिवाजी काकडे छत्रपती संभाजीनगर 
२० श्री. । हर्षद छगन नेरकर नाशिक 
२१ श्री. । अतुल अशोक गायकवाड नाशिक 
२२ श्री तुषार विजय नावडकर पुणे 
२३ श्री. प्रफुल्ल रावसाहेब जाधव पुणे 
२४ श्री. । शिवराज अंबादास पवार नाशिक 
२५ श्री. । अभिजीत अनंत महाडिक कोकण-१ 
२६ श्री. । विजय अशोक बच्चे कोकण-१ 
२७ श्री. । रसिक रत्नाकर सातपुते नाशिक 
२८ श्री. । सतिठा रावसाहेब शिदे कोकण-२ 
२९ श्री. । विजयकुमार महादेव क्षीरसागर पुणे 
३० श्री  । अमोल बंडुजी महाजन अमरावती 
३१ श्री. । मनोजकुमार परशुराम पवार कोकण-२ 
३२ श्री. । गोपाळ वासुदेव ठाकरे पुणे 
३३ श्री. ।केलास काळूसिग बहुरे छत्रपती संभाजीनगर 
३४ श्री. । अमोल भागवतराव हाडे पुणे 
३५ श्री. । आनंद केलास शिदे पुणे 
३६ श्री. । सुदर्शन गोविंदा दुर्योधन नाशिक 
३७ श्री | wala निवृत्ती घुगे छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


३८ श्री. | चांगदेव कल्याण नागरगोजे पुणे 

३९ श्रीम. । प्रियांका बाबुराव माळी पुणे 

४० श्री. । विशाल ज्ञानोबा लोहटे छत्रपती संभाजीनगर 
४१ श्री. श्रीकांत चंद्रकांत चोथे पुणे 

४२ श्री. ।गजानन शिवलाल मोरे छत्रपती संभाजीनगर 
४३ श्री. । सदानंद शिवाजी नाईक छत्रपती संभाजीनगर 
४४ श्रीम. । वर्षा संभाजी कदम पुणे 

४५ श्री. । गजानन महावीर अंबर छत्रपती संभाजीनगर 
४६ श्रीम, । पल्लवी मुरळीधर सपकाळे पुणे 

४७ श्रीम, | सोनाली बळी निटुरे पुणे 

४८ श्री. । विनायक नरेंद्र कोळी नाशिक 

४९ श्रीम. । अनुराधा बळीराम पाटील छत्रपती संभाजीनगर 
Yo श्रीम, । साहिला शब्बीर नायकवडे पुणे 

५१ श्री. । विवेक विनोद वैराळकर नाशिक 

42 श्री. । मिलिद अनंता पराळे छत्रपती संभाजीनगर 
43 श्रीम. | श्रध्दा दत्तात्रय टेकवडे पुणे 

५४ श्री. । अक्षय बाळकृष्ण लोहारकर नाशिक 

५५ श्रीम. । ज्योती ज्ञानेश्वर कपले पुणे 

५६ श्रीम, । प्रियंका बाळाजी बोरकर छत्रपती संभाजीनगर 
५७ श्री. । गौतम बुधाजी राऊत कोकण-२ 

KL श्री. सचिन शिवाजी शिदे (दिव्यांग) नाशिक 

५९ श्रीम, । सुरश्री अनिल मुदगलकर छत्रपती संभाजीनगर 
६०0 श्री. । वशिष्ट नागनाथ पांचाळ पुणे 

६१ श्री. | कांचन नामदेवराव कांबळे छत्रपती संभाजीनगर 
६२ श्री. । स्नेहल रामदास गायकवाड नाशिक 

६३ श्री. । प्राजक्ता प्रकाश माळी पुणे 

६४ श्री. । हर्षा सुभाष महाजन नाशिक 

६५ श्री. । योगिता सोमनाथ सत्यगिरी कोकण-२ 

६६ श्री. । विशाल सुनिल धुमाळ पुणे 

६७ श्री. । अपर्णा लक्ष्मणराव वडूरकर पुणे 


२. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) या पदांवर 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटपाबाबत संदर्भ क्र.३ येथे नमूद करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार 
महसूली विभाग वाटप करण्यात आले असून, सदर वाटप करण्यात आलेल्या महसूल विभागात संबंधित 
अधिकाऱ्याचे पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या 
कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील रिक्‍त पदे भरण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


४. सदर अधिकारी यांना निरीक्षण अधिकारी(पुरवठा), गट-ब(राजपत्रित) या पदावरील पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब Helle पदांवर पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ 
यांच्या दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी संबंधित 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
३) सदर पदोन्नतीचे पद गट-ब (राजपत्रित) असल्याने, सदर पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित केल्यानंतरच पदोन्नतीच्या पदावर सेवा ज्येष्ठता व अन्य 
सेवाविषयक लाभ मिळण्यास पदोन्नत अधिकारी पात्र ठरतील. 
प. सदर अधिकाऱ्यांची निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती ही 
सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली 
नाही वा प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) 
यांनी खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास 
शासनास अवगत करावे. 
६. संबंधित अधिकारी यांनी निरीक्षण अधिकारी(पुरवठा),गट-ब(राजपत्रित) या पदावरील पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव संबंधित निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या 
निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अधिकारी(पुरवठा), गट- 
ब(राजपत्रित) या पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


9. पुरवठा निरीक्षक, गट-क या संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी(पुरवठा), गट-ब(राजपत्रित) या संवर्गात 
पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतर व सदर 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब(राजपत्रित) 
(वेतनश्रेणी 5-१४:३८६००-१२२८००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय होतील. 

८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१६५३२७१५०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASMITA RAVINDRA 
PATIL 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी. 
Wa:- 


१) मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) अ. मु. स.(महसूल), महसूल व वन विभाग यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) सर्व विभागीय आयुक्त. 

५) सर्व जिल्हाधिकारी. 


o~ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

प्रधान महालेखापाल-१ /२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११)उप सचिव (ई-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२)निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


